मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
यांच्या निर्णयानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयातील “आदिवासी रोजगाराभिमुख 
व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण” या 
योजनेंतर्गत नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी 
स्वरुपातील सेवा प्रथम नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
सेवाविषयक लाभांसाठी (आर्थिक लाभ वगळून) 
नियमित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र. न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र. २०२/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ: (१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.औप्रस १२०४/प्र.क्र.२३/ का.१२, 

दि. २३/०८/२००४ 

(2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बैठक २०१२/प्र.क्र.१४३/ का.१२, 
दि. ०८/०७/२०१४ 

(३) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचा मुळ अर्ज क्र. ६३२/२०१६ मधील 
दि. १४/१२/२०१८ रोजीचा न्यायनिर्णय 

(४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचा मुळ अर्ज क्र. ३७१३/२०२१ मधील 
दि. १८/०७/२०२३ रोजीचा न्यायनिर्णय 


प्रस्तावना: 

आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयाद्वारे समाजातील अतिदुर्बल व 
वंचित आदिवासी रोजगाराभिमूख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याची योजना तीन वर्षाच्या 
कालावधीकरीता राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर सदर योजनेस वेळोवेळी मुदतवाढ 
देण्यात आली. सदर योजनेची अंमलबजावणी ही कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविण्यता विभागाद्वारे 
करण्यात येते. तसेच या योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत जिल्हा आदिवासी वार्षिक घटकाखाली 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 

दि. २३/०२/२०१४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयान्वये आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे 
सार्वत्रिकरण या योजनेस कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली. तसेच या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या कंत्राटी शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना व त्यापैकी सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या १६२ कर्मचाऱ्यांची 
सेवा दि. ०१/०४/२०१४ पासून नियमित करुन कायमस्वरुपी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू 
करण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र. 2) येथील शासन निर्णयान्वये सेवा नियमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी 
श्री. श्रीकृष्ण धर्मपाल मलवाडे व इतर २८ यांनी त्यांची कंत्राटी स्वरुपातील सेवा नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
कायम धरुन सेवा विषयक लाभ (आर्थिक लाभ वगळून) मिळण्याकरीता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण मुंबई येथे मुळ अर्ज क्र. ६३२/२०१६ दाखल केला होता. सदर मुळ अर्जाच्या अनुषंगाने 
मा. न्यायाधिकरणाने दि. १४/१२/२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र. २०२/व्यशि-१ 


20. In the result, Original application is allowed in terms of prayer clause 7 (C), which 
reads as follows:- 


The respondents be directed to accept the past services rendered by the applicants from 
their first date of appointment in Government service including continuity of service and all 
other consequential service benefits except the monetary benefits till the date of regularization, 
1.8. 01.04.2014." 


मा. न्यायधिकरणाच्या उपरोक्त निर्णयाविरोधात शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
रिट याचिका क्र. ३७१३/२०२१ दाखल करण्यात आली होती. सदर रिट याचिके प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालयाने दि. १४/१२/२०२८ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये पुढीलप्रमाणे निर्णय देऊन याचिका निकाली 
काढली आहे. 


33. Thus in our view the technical breaks given to the Respondents are otherwise required 
tobe condoned. 


34. Resultantly, we do not find any error in the impugned judgment and order passed by 
the Tribunal. The Tribunal has granted limited relief of counting of past contractual services 
for all purposes except monetary benefits. There is no jurisdictional error committed by the 
Tribunal in the granting the said relief so as to warrant our interference while exercising power 
of superintendence under the provisions of Articles 226 or 227 of the Constitution of India. 


35. The Writ Petition, being devoid of merits, deserves to be dismissed and is dismissed 

without any orders as to costs. Rule is discharged. 

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च न्यायालय यांचे उपरोक्‍त न्यायनिर्णय विचारात 
घेऊन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील “आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे 
सार्वत्रिकीकरण” या योजनेंतर्गत १६२ नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या निर्णयानुसार कंत्राटी स्वरुपातील सेवेच्या प्रथम नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
सेवाविषयक लाभांसाठी (आर्थिक लाभ वगळून) नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील “आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे 
सार्वत्रिकीकरण” या योजनेंतर्गत दि. ०१/०४/२०१४ पासून सेवा नियमित केलेल्या १६२ कर्मचाऱ्यांच्या 
कंत्राटी स्वरुपातील सेवा पुढील अटी व शर्तीनुसार नियमित करण्यात येत आहे. 


(i) सदर १६२ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्यांच्या कंत्राटी स्वरुपातील प्रथम नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून नियमित करण्यात येत आहे. 

(ii) सदर १६२ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत केलेली कार्यवाही भविष्यात पुर्वोधारण 
ठरणार नाही. 

(ii) सदर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा नियमित केलेल्या दिनांकापासून सर्व सेवा विषयक लाभ 
मंजूर करण्यात येत आहेत. तथापि, त्यांना याबाबतचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक लाभ 
(monetary benefits) अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 

(७ सदर कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी स्वरुपातील सेवेची माहितीची खातरजमा करुन सदर शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०२४/प्र.क्र. २०२/व्यशि-१ 


२. सदर शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व विधी व न्याय 
विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ३३०-२०२४/ ई, दि. २९/०५/२०२४ व ५९५-२०२४/ई, दि. २५/०९/२०२४ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१८३०३९८५०३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADEEP SAHEBRAO : ne 
SHIVTARE 0 Ferien नानाला 


(प्रदीप सा. Brae) 
कार्यासन अधिकरी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा 


S 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 
= 


co 
= 


S 


4 
मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविण्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय संसद सदस्य 
सर्व विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य 
१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविण्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


nn SG & 
=] 


vo 


१७) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण CASAS, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८) सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

20) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१) सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 

22) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


